Werke उदे 


महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 


मंत्रालय विस्तार,मादाम कामा मार्ग » दालन क्र. ५१८, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ 
Email ID - d.shedmekhe @nic.in 


क्रमांक : पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-१ 
शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील ४(१) ४(२) व ४(३) तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय दि.२९.०७.२०२१ मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने पशुसंवर्धन 
विभागातील uggs विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील खालील कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या (पुणे 
विभाग) (सर्वसाधारण बदल्या-२०२१) प्रशासकीय कारणास्तव बदल्या करण्यात येत असून, 


दिनांक : ०९.०८.२०२१ 


विवरणपत्रातील त्यांच्या नावांसमोर स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेल्या नमूद ठिकाणी त्यांची बदलीने 


पदस्थापना करण्यात येत आहे हे : 
अ.क्र | अधिका-यांचे नांव व सध्याच्या पदस्थापनेचे ठिकाण बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
a] Q 3 


षः 


डॉ.अशिष जयवंत पाटील, पविअ , इचलकरंजी 
अतंर्गत wade, श्रेणी-१ हेरले जि.कोल्हापूर 


पविअ, पवैद श्रेणी १ कासेगांव, ता. वाळवा, जि. सांगली या 
रिक्‍त पदावर 


२. | डा.ओमप्रकाश माधवराव Woh, पविअ पवैद श्रेणी १ । पविअ, पवैद श्रेणी १ भोकरंबा ता रेणापूर जि. लातूर या 
वळसंग ता दक्षिण सोलापूर जि .सोलापूर Rad पदावर 

३. | डा. सचिन शशिकांत वंजारी, पविअ, ताळपसचि पविअ, फिरते freer पथक, जिल्हा परिषद, सातारा 
कराड अंतर्गत रापवैद श्रेणी १ रेठरे बु. जि. सातारा (डॉ. मलगुंडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 

४. । डा.तुळशीराम कोंडीबा भिसे, पविअ , शिगोरणी ता. पविअ, पवैद श्रे.१ गोरेगांव ता. ara, जि. हिंगोली या 
माळशिरस जि.सोलापूर Rad पदावर 

५. । डा. क्रषीकेश दत्तात्रय शिदे, पविअ , पवेद.श्रेणी १ पविअ, पवेद श्रेणी १ वढगांव बांधे ता . दौड जि पुणे 
उरळीकांचन ता.हवेली जि.पुणे (डॉ कामडी यांच्या सेवानिवृत्तीमुळे रिक्‍त झालेल्या पदावर) 

६. | डा.धनंजय रुपचंद राजगुडे पविअ, तालपसचि, पविअ, पवैद श्रेणी १ सुलेमान देवळा ता. आष्टी जि. बीड 
जयसिंगपूर मुख्यालय ता.शिरोळ जि.कोल्हापूर या रिक्‍त पदी 

७. | डॉ. सागर नानासाहेब कदम,पविअ, टेभुणी ता.माढा |। पविअ, पवैद श्रेणी १ पिपळनेर ता. माढा जि. सोलापूर या 
जि.सोलापूर Rad पदावर 

८. | डॉ. दिपक पांडुरंग घनवट, पविअ , तालपसचि कागल | पविअ, पवेद श्रेणी १ कसबा सांगाव ता कागल जि . 
जि.कोल्हापूर कोल्हापूर या रिक्‍त पदावर 

९. । डॉ.अनिल तुकाराम शिवगण, पविअ, ade. पविअ, पवैद श्रेणी १ चंदगड ता . चंदगड जि. कोल्हापूर या 
तुर्कवाडी ता. चंदगड जि. कोल्हापुर Rad पदावर 

१०. | डॉ.अहमद अबुबकर मुल्ला, पविअ , इचलकरंजी अतंर्गत | पविअ, पवैद श्रेणी १ शिंगोणी ता माळशिरस जि सोलापूर 


रापवैद, श्रेणी-१ टोप जि.कोल्हापूर 


(डॉ.भिसे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-१ 


पणदरे ता.बारामती जि.पुणे 


११. | डॉ.पांडूरंग सदाशिव वाघमोडे, पविअ , पवैद.श्रेणी १ 


पविअ, ताळपसचि बारामती जि. पुणे (डॉ. आनंद गवळी 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


ता.पंढरपुर जि.सोलापूर 


१२. | डॉ. प्रदीप विष्णु कराळे, पविअ,पवैद श्रेणी १ कासेगाव 


पविअ, पवैद श्रेणी १ चळे ता. पंढरपुर जि. सोलापूर 
(डॉ पवार यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


निर्देशन पथक सातारा 


१३. | डॉ. स्मिता आप्पासाहेब मलगुंडे, पविअ , फिरते 


पविअ, पवैद श्रेणी १ दहिवडी ता माण जि. सातारा या 
रिक्‍त पदावर 


पं.स.आटपाडी ता.आटपाडी जि.सांगली 


१४. । डॉ.यशोदिप मल्लाप्पा कांबळे, पविअ ,(वि.) 


पविअ, पवैद श्रेणी १ आटपाडी ता .आटपाडी जि. सांगली 
या रिक्‍त पदावर 


पुणे-७ 


१५. | डॉ. रणजीत रविंद्र मगदुम, पविअ , प.वै.जे.प. नि.सं. 


पविअ, पशुवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था पुणे (डॉ. 
राजूरकर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


सोलापूर जि.सोलापूर 


१६. | डॉ.संजय त्रिबंक कोडुभैरी, पविअ , हत्तुर ता.द. 


पविअ, ताळपसचि अक्कलकोट ता. अक्कल कोट जि. 
सोलापूर या रिक्‍त पदावर 


अन्वेषण प्रयोग शाळा, औंध पुणे ६७ 


१७. | डा.प्रदिप सिताराम खंडाळे, पविअ , विभागिय रोग 


पविअ, पवैद, श्रे.१ तळेगांव ढमढेरे, ता. शिरूर, जि. पुणे या 
Rad पदावर 


बावडा ता.इंदापूर जि.पुणे 


१८. | डा.डाशिकांत aera राऊत, पविअ , पवैद.श्रेणी १ 


पविअ, पवैद श्रेणी १ संगम ता. माळशिरस जि. सोलापूर 
या रिक्‍त पदावर 


सर्वचिकीत्साळय, मिरज जि.सांगली 


१९. | डॉ.प्रविण औदुंबर जाधव, पविअ , जिल्हा पद्युवैद्यकौय 


पविअ, पवैद श्रेणी १ कासेगांव ता. पंढरपुर जि. सोलापूर 
(डॉ. प्रदिप कराळे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


आगळगाव ता.बार्शी जि.सोलापूर 


२०. | डॉ. Aes आप्पाराव कोळेकर, पविअ, 


पवैद १ 


पविअ (विस्तार) पंचायत समिती बाशी जि. सोलापूर या 
रिक्‍त पदावर. 


पुणे-७ 


२१. | डा. सौ. वसुधा राजेंद्र नायर, पविअ , प.वै.जे.प. नि.सं. 


पविअ, रोग अन्वेषण विभाग पुणे (डॉ. कुलकर्णी यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 


२२. | डॉ.प्रशांत विजय डोईफोडे, पविअ, व्याख्याता, 
राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केंद्र, गोखलेनगर पुणे 


पविअ, विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा, पुणे 
(डॉ. खंडाळे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


कोडोली, ता.पन्हाळा जि.कोल्हापूर 


23. | डॉ. सत्यदिप बिराप्पा चिकबिरे, पविअ , तालपसचि 


पविअ, ताळपसचि इचलकरंजी ता. हातकणंगले जि. 
कोल्हापूर या रिक्‍त पदावर 


ता. करवीर जि.कोल्हापूर 


२४. | डा.नामदेव दिनकर पवार, पविअ , पवैद हसुर दुमाला 


पविअ, पवैद श्रेणी १ चुये ता . करवीर जि. कोल्हापूर य 
Rad पदावर 


ता. कागल जि.कोल्हापूर 


२५. | डॉ. राजन भरत नाईक, पविअ , आ.ग्रा. उपकेद्र सोनगे 


पविअ, पवैद श्रेणी १ मुरगूड ता. कागल जि. कोल्हापूर या 
Rad पदावर 


जि. पुणे 


२६. | डॉ.गवळी आनंद दगडू, पविअ , तालपसचि बारामती 


पविअ, पवैद श्रेणी १ पटवर्धन कुरवली, ता. पंढरपूर, जि. 
सोलापूर (डॉ. बोर्डे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


ता.पंढरपुर जि.सोलापूर 


२७. | डॉ. शिवराज अशोक पवार, पविअ ,पवैद १ 


चळे 


पविअ, पवैद श्रेणी १ खरसोळी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर 
या रिक्‍त पदावर 


ता.सांगोला जि.सोलापूर 


२८. | डॉ.प्रमोद शंकर आदलिगे, पविअ,पवैद १ मांजरी 


पविअ, पवैद श्रे.१ वाकी घेरडी ता. सांगोला, जि. सोलापूर 
या रिक्‍त पदावर 


नि.सं. पुणे-७ 


२९. | ST. गायत्री रामकृष्ण राजुरकर, पविअ, प.वै.जे.प 


पविअ, पशुसंवर्धन आयुक्तालय, पुणे (डॉ. अंजली दळवी 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


उमदी ता.जत जि.सांगली 


३०. | डॉ.प्रशांत प्रभाकर देशमुख, पविअ , पवैद श्रेणी-१ 


पविअ, पवैद श्रेणी १ बोगी ता जत जि सांगळी या रिक्‍त 
पदावर 


उबवणी केंद्र कोल्हापूर 


३१. | डा. पूनम बाबुराव चव्हाण, पविअ , मध्यवर्ती अंडी 


पविअ, जिल्हा कृत्रिम रेतन केन्द्र कोल्हापूर 
(डॉ. बोगार्डे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


अंतर्गत पवैद दुधगांव जि.सांगली 


३२. | डाॉ.हेमंत हनुमंत मोरे, पविअ , तालपसचि सांगळी 


पविअ, पवैद श्रेणी १, वाळवा ता वाळवा जि. सांगली या 
रिक्‍त पदावर 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-१ 


३३. 


डॉ.दिपक भानुदास शेंडगे, पविअ,तालपसचि तासगांव 
(मुख्यालय) जि.सांगली 


पविअ, पवैद श्रेणी १ पिलीव ता माळशिरस जि सोलापूर या 
Rad पदावर 


२३४. 


डा. मनिषा ज्ञानेश्वर नेटके, पविअ , कत्तळखाना 
कोरेगाव जि. सातारा 


पविअ, तालपसचि, कोरेगांव जि. सातारा (डॉ. लोखंडे 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


३५. 


डा. दत्तात्रय पांडुरंग लोखंडे, पविअ , ताळपसचि 
कोरेगाव जि. सातारा 


पविअ, पवैद श्रेणी १ पुसेगांव ता खटाव जि. सातारा या 
Rad पदावर 


डॉ.प्रकाश सुभाष पाटील, पविअ , पवेद श्रेणी-१ माहुली 
ता.खानापूर जि.सांगली 


पविअ, पवेद खानापूर, ता. खानापूर जि. सांगली या रिक्‍त 
पदावर 


डॉ.विक्रम apy दिक्षित, पविअ ,पवेद १ वाघोली ता. 
माळशिरस जि.सोलापूर 


पविअ, पवैद श्रेणी १ म्हाळूंग ता माळशिरस जि सोलापूर या 
Rad पदावर 


डॉ.धनाजी अजिनाथ गिड़े, पविअ ,पवैद१ बोरामणी 
ता.द. सोलापूर जि.सोलापूर 


पविअ पश्षुवधगृह, सोलापूर (डॉ. अंबलकर यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर) 


डा. सचिन कुमार गणपतराव मोरे, पविअ ,पवैद १ 
निंबर्गी ता.द. सोलापूर जि.सोलापूर 


पविअ, पवैद श्रेणी १ लऊळ ता .माढा जि. सोलापूर या 
Rad पदावर 


डॉ.ज्योती माणिकराव नाळे, पविअ , पवैद.श्रेणी १ दौंड 
ता.दौंड जि.पुणे 


पविअ, व्याख्याता, राज्यस्तरीय प्रशिक्षण केद्र, गोखलेनगर 
जि.पुणे (डॉ. डोईफोडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर) 


डा. गर्जेद्र बाळाभाऊ अंबलकार, Was , पश्ञुवधगृह 
जिपउआ सोलापूर 


पविअ, जिपसचि अकोला जि.अकोला या रिक्‍त पदावर 


ST. तृप्ती सुधाकर आहेर, पविअ , कुर्डुवाडी ता.माढा 
जि. सोलापूर 


पविअ, ude मांजरी ता. सांगोला जि. सोलापूर 
(डॉ. आदलिंगे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


डा.वृषाली सर्जराव मस्के, पविअ , पवैद. श्रेणी १ 
तळेघर ता. आंबेगांव जि.पुणे 


पविअ, पवैद श्रेणी १ कळंब ता आंबेगांव जि पुणे या Rat 
पदावर 


डा.उमाकांत मधुकर बोड, पविअ , पटवर्धन कुरोली ता. 
पंढरपुर जि.सोलापूर 


पविअ, पवैद श्रेणी १ रोपळे ता. पंढरपूर जि. सोलापूर या 
रिक्‍त पदावर 


४५. 


डा. पुनम भगवान भोसले, पविअ , प.वि.अ., विस्तार 
पं.स. महाबळेश्वर जि. सातारा 


पविअ, कत्तलखाना, कोरेगांव जि. सातारा (डॉ. नेटके 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


डॉ. अश्विनी rae dhs, पविअ, जिकरे केद्र, 
कोल्हापूर जि.कोल्हापूर 


पविअ, पवैद श्रेणी १ टोप, जि. कोल्हापूर (डॉ. अहमद FHT 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


डॉ.सतिशकुमार कृष्णा जाधव, पविअ , ताळपसचि 
इस्लामपूर अंतर्गत रापवैद बावची जि.सांगली 


पविअ, (विस्तार) पंचायत समिती, शिराळा जि.सांगली या 
रिक्‍त पदावर 


डॉ.रतिकांत मडोळअप्पा नवटाके, पविअ , पवैद श्रेणी- 
१ कवठेपिरान ता.मिरज जि.सांगली 


पविअ, जिपसचि, मिरज, जि. सांगली (डॉ. जाधव यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


डॉ. दिपाली शामकांत कुलकणी, पविअ , प.वे.जे.प. 
नि.सं. पुणे 


पविअ, पक्युखाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, पुणे या रिक्‍त 
पदावर 


षु oO, 


डा.अंजली समीर दळवी, पविअ , waptaet 
आयुक्तालय, म. रा. औंध, पुणे-६७ 


पविअ, ugeta पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे (डॉ. वसुधा 
नायर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर) 


२. 


उपरोक्त तक्त्यातील बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांनी सदर बदली sear प्राप्त होताच 


बदलीने दर्शविलेल्या ठिकाणी तात्काळ हजर व्हावे व संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी त्यांना तात्काळ 


कार्यमुक्त करावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-१ 


हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल SYA, TAI, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत 
विहित मार्गाने शासनास न चुकता विनाविलंब सादर करावा. 


३. उपरोक्त तक्त्यातील अ.क्र.२ येथील डॉ. ओमप्रकाश पोपले यांचे सर्वसाधारण बदळी-२०२० 
चे आदेश अधिक्रमित करण्यात येत असून त्यांना उपरोक्त तक्त्यात दर्शविलेल्या पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी रुजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्‍त करण्यात यावे. 


४. आयुक्त, पशुसंवर्धन, पुणे यांना कळविण्यात येते की, विहीत कालावधीत संबंधित अधिकारी 
बदलीच्या ठिकाणी रूजू न झाल्यास अथवा त्यांना कार्यालय प्रमुखांनी कार्यमुक्‍्त/रुजू करण्याची 
कार्यवाही तात्काळ न केल्यास त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करावी व तसा 
अहवाळ शासनास तात्काळ सादर करावा. तसेच याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल 
d.shedmekhe@nic.in या इ-मेल वर सादर करावा, ही विनंती. 


५. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०२१०८०९११२७०५८७०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Dilip JAIRAM 
Shedmekhe 


(दि. ज. शोडमेखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


Cc ww A  -5 


मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. प्रधान सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद. 


. सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय) औंध, पुणे 

. प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई/नाशिक/नागपूर/पुणे/लातूर/औरंगाबाद/अमरावती. 
. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 

९. 


सहआयुक्त पशुसंवर्धन, पद्युवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था, पुणे. 


qo. जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त, सर्व जिल्हे. 

११. जिल्हा Waa अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व जिल्हे. 

१२. महाळेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र -२०२१/प्र.क्र.१३८/पदुम-१ 


१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 
१५. सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा -आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे) 
१६. कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


